केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (२?॥॥॥७ करीता 
राज्यस्तरावर “Single Nodal Agency 
(SNA)” व “Nodal Officer” यांची नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
क्रमांक:- केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.२३२/सामासु 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : - २७ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ : १) केंद्रीय ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे क्र. १(१३) PFMS/FCD/2020, दिनांक २३/०३/२०२१ 

रोजीचे पत्र. 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दिनांक १/७/२०२१. 

प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक २३ मार्च, २०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये सुधारीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने 
संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन 
(PFMS) बाबत सुधारीत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एका 
Single Nodal Agency (SNA) नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 911918 Bank Account 
उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या 
अधिका-याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केळे आहे. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत 
योजनांकरीता Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या खालील केंद्र पुरस्कृत(केंद्र:राज्य) योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर उप सचिव (GARD, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांची “Single Nodal Agency (SNA)” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

१) अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुंटूबातील सदस्यांना 

आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना, 


२) आंतरजातीय विवाहितांना प्रोत्साहनपर अनुदान देणे योजना, 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.२३२/सामासु 
3) नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमांतर्गत प्रचार व प्रसिध्दी करणे योजना व 
४ अँट्रॉसिटी अधिनियम अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी ६ विशेष न्यायालये स्थापन करणे 
तसेच उपरोक्त केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयासाठी राज्यस्तरावर “Nodal Officer” म्हणून 
खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


उप सचिव (सामासु), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
पहिला मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
ई-मेल : ds3.socjutice@maharashtra.gov.in 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२/२२०२९५२० 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९२७१५२३४९१९२२ असा आहे. हा शासन निर्णय 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


jesh Sadashiv Manjrekar 
jent Of Maharashtra, ou=Social Justice and 
\ce Department, postalCode=400032, 


Digi 
« © DN: 

Rajesh Sadashiv : 
st= र, 
2.5. 3b66844eff888fd282269f891 3cd36baadbc01bcf00 

e bet 4d, 

M a al | e ka [| seri /e57add6a85f0cf35923/0f01Sd8e4d4d3a72ec43ad 
6008f036a3ab06aa 1 bb85, cn=Rajesh Sadashiv Manjrekar 
Date: 2021.09.29 17:26:23 +05'30' 


(रा. स. मांजरेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) अवर सचिव, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, लोदी रोड,नवी दिल्ली- ११०००३. 
) अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव,वित्त विभाग/ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
) उपसचिव, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
४) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग 
) उप सचिव (सामासु), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
८) निवड नस्ती (AT). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


